सन २०२४-२५ या वर्षात राज्यातील सर्व माध्यमांच्या 
व सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये “महावाचन उत्सव- 
२०२४” हा उपक्रम राबविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.२१७/एसडी-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :१६ जुले, २०२४. 


संदर्भ:- १) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.३६०/एसडी-४, 
दिनांक २२.११.२०२३. 
२) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचे पत्र क्र.जा.क्र.मप्राशिप/सशि/मवा/ २०२४-२५ / १९६७, 
दिनांक ०३.०७.२०२४. 


प्रस्तावना :- 
वाचन हे व्यक्तिमत्त्व विकासाचे एक महत्त्वाचे साधन आहे. वाचनामुळे ज्ञानवृद्धी होते, विचारांची क्षितिजे 

विस्तारित होतात, आणि व्यक्तीमध्ये सर्जनशीलता वाढते. विविध साहित्य, कथा, कादंबऱ्या, आत्मचरित्रे, आणि 
शैक्षणिक पुस्तकांचे वाचन करून व्यक्‍ती नवीन माहिती आणि दृष्टिकोन प्राप्त करते. वाचनाच्या सवयीमुळे भाषिक 
कौशल्ये सुधारतात, आणि व्यक्तिमत्त्व अधिक समृद्ध होते. वाचन केल्याने तणाव कमी होतो आणि मेंदूला आराम 
मिळतो. तसेच, वाचनामुळे व्यक्‍तीला आत्मविश्‍वास आणि आत्म-साक्षात्कार होतो. म्हणूनच, वाचन ही एक 
area व उपयुक्त क्रिया आहे. व्यक्‍तीच्या विकासासाठी आणि समाजाच्या व राष्ट्राच्या उन्नतीसाठी वाचन 
संस्कृती समाजात रुजविणे आवश्‍यक आहे. 

शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यासाठी वाचन हे अत्यंत आवश्‍यक आहे. वाचनामुळे त्यांच्या 
अभ्यासाच्या गतीत वाढ होते. वाचनाच्या सवयीमुळे विद्यार्थ्याच्या बौद्धिक विकासात भर पडते. तसेच वाचनामुळे 
त्यांना त्यांच्या आवडत्या क्षेत्रात प्रगती करण्याची संधी मिळते. 

राज्यातील सर्व शाळांमध्ये “महाराष्ट्रातील वाचन चळवळ” हा उपक्रम राबविण्याबाबतचा निर्णय दिनांक 
२२ नोव्हेंबर,२०२३ रोजीच्या संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयाने घेण्यात आला होता. मा.राज्यपाल महोदय यांच्या 
शुभहस्ते व मा.मुख्यमंत्री, मा. शाळेय शिक्षण मंत्री यांच्या प्रमुख उपस्थितीत दिनांक ०५ डिसेंबर,२०२३ रोजी सदर 
उपक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला. सदर उपक्रमामध्ये ६६,००० शाळा व ५२ लाख विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला 
होता. सदर उपक्रमास विद्यार्थ्यांचा मोठया प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला होता. सदर उपक्रम Re इंडिया सेलिब्रेशन 
यांच्या सहकार्याने राबविण्यात आला होता. सदर उपक्रमास Rs इंडिया सेलिब्रेशन यांनी विना आर्थिक मोबदला 
सहकार्य केले होते. 

सन २०२४-२५ या वर्षात स्टार्स या केंद्र पुरुस्कृत योजनेंतर्गत sic १ मधील परि. १.२. ७ अन्वये 
Foundation literacy & Numeracy या मुख्य घटकांतर्गत NIPUN Utsav, Reading campaign & other State 
initiatives या उप घटकांसाठी रु. ८७५.०० लक्ष इतका निधी उपलब्ध आहे. या उप घटकांच्या 
अंमलबजावणीसाठी तसेच सन २०२३-२४ मधील वाचन चळवळ मोठ्या प्रमाणात Ua ठरल्याच्या पार्श्वभूमीवर 
सन २०२४-२५ या वर्षात राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये “महावाचन उत्सव-२०२४” 
हा उपक्रम राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.२१७/एसडी-४ 
शासन निर्णय :- 


राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये सन २०२४-२५ या वर्षात “महावाचन 
उत्सव-२०२४” हा उपक्रम Rs इंडिया सेलिब्रेशन यांच्या सहकार्याने राबविण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता 
देण्यात येत आहे. या उपक्रमाकरिता ज्येष्ठ अभिनेते श्री. अमिताभ बच्चन यांची ब्रॅड अँम्बेसेडर म्हणून निवड 
करण्यास देखील शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


सदर उपक्रमाचा Tales खालीलप्रमाणे आहे:- 


१. उपक्रमाची व्याप्ती:- 


राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमधील इयत्ता 3 री ते १२ वी या इयत्तेतील सर्व 
विद्यार्थ्यांनी या उपक्रमात सहभाग नोंदविणे अपेक्षित आहे. यासाठी इयत्ता ३ रीते५वी, इयत्ता वीते८वीव 
इयत्ता ९ वी ते १२ वी अशा तीन इयत्तानिहाय वर्गवारी निश्चित करण्यात येत आहेत :- 


२. उपक्रमाची उदिष्टे:- 
) वाचन संस्कृतीला प्रोत्साहन देणे. 
॥) विद्यार्थ्यांमध्ये अवांतर वाचनाची गोडी निर्माण करणे. 
॥) मराठी भाषा, मराठी साहित्य, मराठी संस्कृतीशी विद्यार्थ्यांची नाळ जोडणे. 
iv) दर्जेदार साहित्याचा व लेखक कवींचा विद्यार्थ्यांना परिचय करुन देणे. 
४) विद्यार्थ्याच्या व्यक्तीमत्व विकासास चालना देणे. 
४) विद्यार्थ्याच्या सृुजनशीलतेला व भाषा संवाद कौशल्य विकासास चालना देणे. 


३. उपक्रमाचा कालावधी:- 


दिनांक २२ जुलै, २०२४ ते दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२४ या कालावधीत “महावाचन उत्सव-२०२४ 
हा उपक्रम राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या व सर्व माध्यमांच्या शाळांनी राबवावयाचा आहे. 


४. उपक्रमाचे स्वरुप:- 
i) या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण 
परिषद, मुंबई यांनी सुयोग्य असे वेब पोर्टल विकसित करावे व त्याचा तपज्ञील राज्यातील 
सर्व शाळांना उपक्रमाच्या नोंदणीकरिता प्राप्त होईल याची दक्षता घ्यावी. 


i) या उपक्रमांतर्गत विद्यार्थी त्याच्या आवडीनुसार व इच्छेनुसार अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्‍त मराठी 
साहित्य विश्वातील नावाजलेल्या साहित्यकांचे विविध साहित्य, कथा, कादंबऱ्या, 
आत्मचरित्रे इ. साहित्याची निवड करुन वाचन करतील. 

॥) सर्व सहभागी विद्यार्थी वाचन केलेल्या पुस्तकावर विचार करतील व तो विचार लिखित 
स्वरुपात महावाचन उत्सव २०२४ च्या पोर्टलवर अपलोड करतील. यासाठी १५० ते २०० 
शब्दांची मर्यादा असेल. 

iv) सदर उपक्रमातील सहभागी विद्यार्थी वाचन केलेल्या पुस्तकाचा सारांश देणारा एका 
मिनिटाची व्हिडिओ/ऑडिओ क्लिप महावाचन उत्सव २०२४ च्या पोर्टलवर अपलोड 
करतील. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.२१७/एसडी-४ 


४ वाचनीय पुस्तकांचे ग्रंथालय प्रदर्शन व पुस्तक मेळावे भरविण्याची जबाबदारी तालुकास्तरावर 
व जिल्हास्तरावर अनुक्रमे गट शिक्षणाधिकारी व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) यांची 
असेल. यासाठी त्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील शासकीय / खाजगी ग्रंथालयाची मदत घ्यावी. 
कार्यक्षेत्रातील अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी या प्रदर्शनास भेट द्यावी यासाठी वर नमूद 
अधिकाऱ्यांनी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत. 


५. अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा:- 

सदर उपक्रमाच्या अंमलबजावणीकरिता राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी म्हणून राज्य प्रकल्प संचालक, 
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. Re इंडिया सेलिब्रेशन यांच्या 
सहकार्याने सदर उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्याकरिता आव्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्याची जबाबदारी 
राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांची राहील. जिल्हास्तरावर व तालुकास्तरावर 
सदर उपक्रमाच्या अंमलबजावणीकरिता शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) यांना नोडल अधिकारी म्हणून 
नियुक्‍त करण्यात येत आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्राबाबत ही जबाबदारी संबंधित समकक्ष 
अधिकाऱ्यांची असेल. 


६. परिक्षण व पारितोषिके 


) उपरोक्त परिच्छेद ४ (iii) व (iv) मधील नमूद उपक्रमासाठी तालुका, जिल्हा, शैक्षणिक विभाग व राज्य या 
स्तरावर प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रामांकावरील विद्यार्थ्यास पारितोषिक अनुज्ञेय असेल. बृहन्मुंबई 
महानगरपालिका कार्यक्षेत्राचा दर्जा स्वतंत्र शौक्षणिक विभागाप्रमाणे असेल. यासाठी विद्यार्थ्यांनी वाचन 
केलेल्या पुस्तकाबाबत लिखित/व्हिडिओ/ऑडिओ क्लिप या स्वरुपात मांडलेल्या विचारांच्या आधारे 
मूल्यांकन करण्यात येईल. प्रत्येक स्तरावर प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकावरील विद्यार्थ्यांची निवड तीन 
वर्गवारीसाठी स्वतंत्रपणे करावयाची आहे. 
॥) पारितोषिकांचे स्वरुप काय असावे याचा निर्णय राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण 
परिषद, मुंबई यांनी घ्यावा. 
ii) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अन्य एका स्वतंत्र शासन निर्णयान्वये मुख्यमंत्री माझी शाळा 
सुंदर शाळा- टप्पा-२ हे अभियान राबविण्यास मान्यता देण्यात येणार आहे. या शासन निर्णयान्वये केंद्र, 
तालुका, जिल्हा, शैक्षणिक विभाग व राज्य स्तरावर सहभागी झाळांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन 
करण्यासाठी त्या त्या स्तरावर समित्यांचे गठन प्रस्तावित आहे. याच समित्यांनी मुख्यमंत्री माझी शाळा 
सुंदर शाळा- टप्पा-२ मधील सहभागी झाळांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करतेवेळी महावाचन उत्सव-२०२४ 
या उपक्रमात सहभागी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करणे आवश्‍यक राहील. 
मूल्यांकनाची प्रक्रिया दिनांक ०५.०९.२०२४ रोजीच्या नियोजित राष्ट्रीय शिक्षक दिन कार्यक्रमापुर्वी करणे 
आवर्यक राहील. या कार्यक्रमात या उपक्रमाचे राज्यस्तरीय पारितोषिक वितरण करण्याचे प्रस्तावित 
आहे. 
४) महावाचन उत्सव-२०२४ या उपक्रमाच्या प्रचार व प्रसारासाठी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र 
प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत प्रचार व प्रसार या उद्दिष्टासाठी उपलब्ध 
असलेल्या निधीपैकी रु.३ कोटी (अक्षरी रुपये तीन कोटी) इतका निधी उपलब्ध करुन द्यावा. सदर खर्चास 
शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या समन्वयाने 
याबाबतची संपुर्ण कार्यवाही करण्याची जबाबदारी राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण 
परिषद, मुंबई यांची राहील. 

पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.२१७/एसडी-४ 


७. या उपक्रमासाठी स्टार्स या केंद्रपुरुस्कृत योजनेंतर्गत उपलब्ध निधीतून प्रचार व प्रसार यासाठीचा खर्च 
वगळता कोणत्या बाबीसाठी किती निधी खर्च करण्यात यावा, हे राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण 
परिषद, मुंबई ठरवतील. 


८. सदर उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरिता राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण 
परिषद, मुंबई हे आवश्यकतेनुसार सूचना निर्गमित करतील. 


९. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग भाग-३, अनुक्रमांक ४ 
मधील परिच्छेद क्रमांक २७(२)(ब) अन्वये प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७१६१२०३०९९४२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by TUSHAR VASANT MAHAJAN 


IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
4.20=19c6c23f5 10a80926e9b7ee5db235979452f3f9e891811 
8634069a6cc7a22b9f, postalCode=400032, M 


MA H AJ A N rialNumbe I ASSCEFSCIS7BSEEGAIASES77SACEIS36H 0135 
7B9C335D6BF4877267695CECA, cn=TUSHAR VASANT MAHAJAN, 
Date: 2024.07.16 12:14:29 +05'30' 
(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत 
. मा 


ळा 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.सभापती व मा.उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

६. मा.अध्यक्ष व मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

७. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधान परिषद, मुंबई. 

८. मा.मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा.मंत्री (सर्व) यांचे यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
११. आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१२. विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 

१३. आयुक्‍त, महानगरपालिका (सर्व) 

१४. संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संचालनालय, पुणे 

१५. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई, 

१६. जिल्हाधिकारी सर्व, 

१७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व 

१८. शिक्षण संचालक (प्राथमिक ), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१९. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च-माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र, राज्य, पुणे 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.२१७/एसडी-४ 


२०. संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ(बालभारती), पुणे, 
२१. अध्यक्ष,राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे, 

२२. शिक्षण संचालक (योजना), पुणे 

२३. सहसंचाळक,(प्रशासन), शिक्षण आयुक्तालय, पुणे 

२४.विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सर्व) 

२५.शिक्षण सहायक संचालळक(सर्व) 

२६.गटविकास अधिकारी (पंचायत समिती)(सवी 

२७.मुख्याधिकारी, नगरपालिका, सर्व 

२८.शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक/योजना), जिल्हा परिषद (सर्व) 
२९.गटशिक्षणाधिकारी (स्वी 

३०. विस्तार अधिकारी (शिक्षण)(सर्व) 

३१.उपशिक्षणाधिकारी (सर्व) 

३२.शिक्षण निरीक्षक (सवी 

३३.प्राचार्य जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, (सर्व) 

३४.प्रशासन अधिकारी, महानगरपालिका(सर्व) 

३५.स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक(सर्व) 
३६.खासगी अनुदानित संस्थेच्या माध्यमिक शाळेचे मुख्याध्यापक (सर्व) 

३७.निवड नस्ती (कार्यासन-एसडी-४). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


